सीपीटीपी-५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मंत्रालयीन 
कक्ष अधिकारी, गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता निर्माण 
करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः कअस १ ३१९/प्र.क्र.६९/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ डिसेंबर, २०२१ 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.०१.२०१४ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. कअस १३१९/प्र.क्र.६९/१४ब, दिनांक १४.११.२०१९ 
३. सा.प्र.वि./कार्या- सीपीटीपी ब यांचे पत्र क्र. टिआरएन -१०२१/प्र.क्र.३०/सीपीटीपी ब, दि. ०५.१०.२०२१ 


शासन निर्णय 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी 
संवर्गातील उमेदवारांकरिता संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारीत वेतन मेंट्रिक्समधील वेतनस्तर 
एस-१७ (४७६००-१५११००) या वेतनश्रेणीत १२ अधिसंख्य पदे दि. ३०.०९.२०१९ ते ०३.१०.२०२१ या 
कालावधीकरिता सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आली आहेत. सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या आस्थापनेवर १२ अधिसंख्य पदे दिनांक ३०.०९.२०१९ ते ०३.१०.२०२१ या कालावधीसाठी परिविक्षा 
कालावधीसाठी निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. सीपीटीपी-५ मधील गट बच्या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदास "सीपीटीपी ५ मधील गट 
ब प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिका-यांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता तयार होण्याच्या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 
देण्याच्या सूचना" संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. याअनुषंगाने एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी- ५ अंतर्गत संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी 
गट ब संवर्गामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर दिनांक ३०.०९.२०१९ ते ०३.१०.२०२१ या 
कालावधीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या १२ अधिसंख्य पदांना दिनांक ०४.१०.२०२१ पासून पुढे सीपीटीपी ५ 
मधील गट ब प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिका-यांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता तयार होण्याच्या कालावधीपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३१९/प्र.क्र.६९/१४ब 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१७५५४०४००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao ~ =: 
Gurav ae 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General Administration Department, 
hi 


1<00505019180a8021798a5c1ed4 1ada8a72725a47 


bdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360173b682d6b6F 


महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले पेट्रोल 

पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अवर सचिव, का. क्र. सीपीटीपी/ सीपीटीपी ब/कार्यासन २६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

७. सह/ उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ नगरविकास 
विभाग/ गृह विभाग/ महसूल व वन विभाग/ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवडनस्ती. 


Cc “७ A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


